राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) 


नवीन ३५० गटांच्या तीन वर्षाच्या कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत तसेच सन 
२०२०-२१ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२०/ प्र.क्र. ७४/१-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक : ०२ डिसेंबर २०२०. 


वाचा :१) केंद्र शासनाच्या पत्र क्र. ९-१५/२०१८-0॥७.॥५, दि. ३० मे, २०१८ अन्वये प्राप्त 
परंपरागत कृषि विकास योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना. 

२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-७॥9.॥॥५(), दि. २८.०२.२०२० 

३) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-७१9.४॥१(॥), दि. २८.०२.२०२० 

४ केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 8-34/2094-Org.Fmaiiii), दि. २८.०२.२०२० 

५) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-३५/२०१५-0७॥.५॥१, दि. ०८.०५.२०२० 
) 
) 
) 


६) केंद्र शासनाचे पत्र HH. &-34/2094-Org.Fmg(4%0§&/TES), दि. 13.90.2020 
७) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/पीकेव्हीवाय/३५०/२५७७८/२०२०, दि. १६.१०.२०२० 
८) शासन निर्णय क्र. योजना ३३२०/प्र.क्र.७४/१-अ, दि. ०६.११.२०२० 


प्रस्तावना -: 


राज्य शासनाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना 
सन २०१५-१६ पासून केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के या प्रमाणात राबविण्यात येत 
आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ९३२ गटांचा तीन वर्षांचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 

केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. २ ते ४ वरील तीन पत्रांनुसार सन २०१९-२० मध्ये ९३२ गटांसाठी 
घटकनिहाय केंद्र हिस्स्याचा निधी प्राप्त झाला असून त्यास पुरक राज्य हिस्सा पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु.लाख) 
प्रवर्ग केद्र हिस्सा (go टक्के) राज्य हिस्सा (४० टक्के) एकूण 
सर्वसाधारण १४८९७० ९९३.१४ २४८२.८४ 
अनु .जाती १२९.६१ ८६.४१ २१६.०२ 
अनुजमाती . १०८.८८ ७२.५८ 929.8§ 
एकूण १७२८.१९ ११५२.१३ २८८०.३२ 


परंतु, माहे मार्च, २०२० मध्ये राज्यात कोविड-१९ या संसर्गजन्य विषाणू रोगाच्या 
प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर वरीलप्रमाणे रु. १७२८.१९ लाख निधी सन २०१९-२० मध्ये वितरीत 
करण्यात आलेला नव्हता. केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. ५ वरील पत्रान्वये ९३२ गटांचा अखर्चित निधी 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


SIR निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ७४/१-ओ 


रु. २८८०.३२ लाख पैकी केंद्र हिस्सा रु. १७२८.१९ लाख एवढा निधी पुर्नजिवीत करुन मिळाला 
असून सदर निधी सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करणेसाठी मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार वाचा 


क्र. ०८ वरील शासन निर्णयान्वये केंद्र हिस्सा रू. ४७२.९८ लाख व त्यास अनुसरून राज्य हिस्सा 


रू. ३१५.३२ लाख असा एकूण रू. ७८८.३० लाख निधी वितरीत Hoo आहे. उर्वरित निधी 
सद्यस्थितीत शासनाकडे उपलब्ध आहे. 


केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. ०६ वरील पत्रान्वये ९३२ गटांचा अखर्चित निधी रु. २८८०.३२ 


लाख पैकी केंद्र हिस्सा रु. १७२८.१९ लाख एवढया निधीचा विनियोग ९३२ गट, नवीन ३५० गट व 
३२६ गटांसाठी खर्च करण्यास सुधारित मान्यता प्राप्त झाळी असून त्यास अनुसरुन पुरक राज्य 
हिस्सा पुढीलप्रमाणे आहे. 


(रु.लाख) 
अ.क्र तपशील केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा । एकूण 
६० टक्के ६० टक्के 
ne ९३२ गटांची दुसर्‍या व तिसर्‍या वर्षाचे 
दायित्वाचा (Liability) निधी oe १4... 
२. ।सन २०२०-२१ मध्ये नवीन मार्गदर्शक 
सूचनेनुसार ३५० गटांसाठी पहिल्या वर्षाच्या ७०६.८६ ४७१.२४ | ११७८.१० 
घटकांसाठी लागणारा निधी 
३. । जुन्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार ३२६ गटाच्या 
तिसऱ्या वर्षासाठी लागणारा निधी ते ge S| eee 
एकूण १७२८.१९। ११५२.१३ | २८८०.३२ 


केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. ०१ वरील पत्रानुसार २० हेक्‍टर क्षेत्राचा एक गट स्थापन 


करण्याच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. याप्रमाणे नवीन ३५० 


गट राज्यात स्थापित करण्यास व सदर कार्यक्रम केंद्र शासनाकडून पुर्नजिवित करून देण्यात 
आलेल्या रू. १७२८.१९ लाख निधीतून राबविण्यास केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. ६ वरील पत्रानुसार 


मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 


डॉ. पंजाबराव देशमुख जेविक शोती मिशनअंतर्गत विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त/नेराऱ्यग्रस्त 
अशा अकोला, वाशिम, बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्हयात सदर ३५० गट 


वाचा क्र. १ वरील केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार स्थापित करावेत. परंपरागत 


कृषि विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या घटकांव्यतिरिक्‍्त इतर घटक डॉ. पंजाबराव 
देशमुख जैविक शोती Fart मधून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून तसेच मिशनच्या मंजूर मापदंडांनुसार 


राबविण्यात यावेत. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ७४/१-ओ 


नवीन ३५० गटांच्या प्रथम वर्षासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत 


करणे प्रस्तावित आहे. 
(रू.लाखात) 
केंद्र / राज्य हिस्सा प्राप्त केंद्र हिस्सा (६० टक्के) व त्यास अनुसरुन 
राज्य हिस्सा (४० टक्के) 
केद्र ६०% ६०९.३१३३२ 
राज्य ४०% ४०६.२०८८८ 
एकूण १०१५.५२२२० 


सदर योजनेकरिता केंद्र हिऊ्यापोटी चालू वर्षासाठी लेखाशिर्ष क्र. २४०१ ए०५६ अंतर्गत 
रू. ६०००.०० लाख इतकी तरतूद उपलब्ध आहे. तसेच, राज्य हिळछ्यापोटी चाळू वर्षासाठी 


लेखाशिर्ष क्र. २४०१ ए०६५ अंतर्गत उपलब्ध रु. २६६६.०० लाख इतकी तरतूद उपलब्ध आहे. वित्त 
विभागाने केंद्र हिक्यापोटी उपलब्ध तरतूदीच्या २० % मर्यादेत व राज्य हिळछ्यापोटी उपलब्ध 
तरतूदीच्या ३० % मर्यादेत सन २०१९-२० चा अखर्चित निधी व सन २०२०-२१ साठी प्राप्त निधीच्या 


अंशत: निधी (पहिला हप्ता), वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे त्यानुसार दि.०६.११.२०२० 


रोजीच्या वाचा क्र. ८ वरील शासन निर्णयान्वये ९३२ गटांसाठी केंद्र हिस्सा रू. ४७२.९८ लाख व 
त्यास अनुसरून राज्य हिस्सा रू. ३१५.३२ लाख असा एकूण रू. ७८८.३० लाख निधी वितरीत 
केलेला आहे. 

वित्त विभागाने विहित केलेल्या निधी वितरण मर्यादेनुसार आता केंद्र हिछयापोटी 
रू. ७२७.०२ लाख तर राज्य ATT रू. ४८४.४८ लाख अशी एकूण रू. १२११.५० लाख इतकी 


तरतूद वितरणाकरिता उपलब्ध आहे. 


कृषि आयुक्तालयाने वाचा क्र. ७ वरील पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार नवीन ३५० 
गटांसाठीचा सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता पहिल्या वर्षाचा केंद्र हिस्सा रू. ६०७.३१३३२ लाख व त्यास 


अनुसरून राज्य हिस्सा रू. ४०६.२०८८८ लाख असा एकूण रू.१०१५.५२२० लाख निधी वित्त 


विभागाच्या वितरण मर्यादेत असल्याने सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. तसेच, नवीन ३५० गटांसाठी तीन वर्षांत प्रवर्गनिहाय एकूण केंद्र हिस्सा रू. २१४२.०० लाख व 


त्यास पुरक राज्य हिस्सा रू. १४२८.०० लाख असा एकूण रु. ३५७०.०० लाख एवढया निधीस 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या वाचा क्र. ०१ वरील सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार राष्ट्रीय शाश्वत शोती 


अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी तीन वर्षाकरीता प्रवर्ग 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


SIR निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ७४/१-ओ 


निहाय पुढीलप्रमाणे एकूण रु. ३५७०.०० लाख निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे. 
(रु.लाख) 
प्रवर्ग प्रथम वर्ष व्दितीय वर्ष 
केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण 
६० टक्के ४० टक्के ६० टक्के ४० टक्के 
सर्वसाधारण | ६०९.३१३३२ | ४०६.२०८८८ | १०१५.५२२२० | ६२७.७७७३६ | ४१८.५१८२४ | १०४६.२९५६० 
अनु. जाती ५३.०१४५० | ३५.३४३०० ८८.३५७५० | ५४.६२१०० | ३६.४१४००| ९१.०३५०० 
अनु. जमाती । ४४.५३२१८ | २९.६८८१२ ७४.२२०३० | ४५.८८१६४। ३०.५८७७६ |  ७६.४६९४० 
एकूण ७०६.८६ ४७१.२४ ११७८.१० ७२८.२८ ४८५.५२ १२१३.८० 
(रु.लाख) 
प्रवर्ग तृतिय वर्ष एकूण (प्रथम--व्दितीय--तृतिय वर्ष) 
केद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण केद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण 
६० टक्के ४० टक्के ६० टक्के yo टक्के 
सर्वसाधारण | ६०९.३१३३२ | ४०६.२०८८८ | १०१५.५२२२० | १८४६.४०४० | १२३०.९३६० | ३०७७.३४०० 
अनु. जाती ५३.०१४५० | ३५.३४३०० ८८.३५७५० | _१६०.६५००| १०७.१०००| २६७.७५०० 
अनु. जमाती । ४४.५३२१८ | २९.६८८१२ ७४.२२०३० | १३४.९४६०। ८९.९६४०| २२४.९१०० 
एकूण ७०६.८६ ४७१.२४ ११७८.१० २१४२.०० | _१४२८.०० ३५७०.०० 


२. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजनेची अंमलबजावणी 


करणेसाठी केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांनुसार नवीन ३५० गटांची अंमलबजावणी 
डॉ. पंजाबराव देशमुख जेविक शेती मिशन, अकोला यांचेमार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. परंपरागत कृषि विकास योजनेंतर्गतउपलब्ध असलेल्या घटकांव्यतिरीक्त इतर घटक डॉ. 
पंजाबराव देशमुख जैविक शोती मिशन मधून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून तसेच Pare मंजूर 
मापदंडांनुसार राबविण्यात यावेत. 


३. सदर योजनेकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी नवीन ३५० गटांसाठी एकूण केंद्र हिस्सा रू. 
६०७.३१३३२ लाख व त्यास पुरक राज्य हिस्सा रू. ४०६.२०८८८ लाख असा एकूण रु. १०१५.५२२० 
लाख निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


४. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च चाळू सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ७४/१-ओ 


केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष 


राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 


मागणी क्रमांक -डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(००)(३५)कृषी उन्नती योजना - परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना), 

केंद्र हिस्सा- ६०%, 

२४०१ ए ०५६ कार्यक्रम, ३३ अर्थसहाय्य. 


मागणी क्रमांक -डी-३ 

२४०१ पीक संवर्धन, 

(००) (३६) कृषी उन्नती योजना - परंपरागत कृषि 
विकास योजना (केंद्र पुरस्कृत योजन), 

राज्य हिस्सा -४० %, 

२४०१ ए ०६५ कार्यक्रम, 33 अर्थसहाय्य. 


५. राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना ही योजना राबविताना 


खालील अटी व शा्तींचे पालन करण्यात यावे. 


१. सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 


२. खर्चाचे oe सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. 
योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


३. योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


४. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


५. ज्या संवर्गाकरिता निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे त्याच संवर्गाकरिता निधी खर्च 
केला जाईल याची दक्षता घ्यावी. 


६. सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर 
नियमावली व नियमांचे/प्रक्रियेचे/ वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत / ?.//.0 / मॅन्युअळचे अधिन 
राहून/0./.७. तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार/प्रचलित शासन निर्णय/ नियम/परिपत्रक / 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी 


यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/ अधिकाराचा भंग होणार नाही, 


याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. त्यांना या शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२०/ प्र.क्र. ७४/१-ओ 


निर्णयान्वये वितरीत केळेला सर्व निधी पीएफएमएस (PFMS) प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची 
कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


७. सदर योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहाय्यक संचालक, लेखा १ यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र.०३ व ०४ मधील अटी व शर्ती आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


८. प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग- पहिला, उपविभाग 


तीन मधील अनु क्र. ४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांमध्ये व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८४/२०२०/व्यय-१, 
दि.०१.१०.२०२० अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीनुसार काढण्यात येत आहेत. तसेच वित्त विभाग, 


हासन निर्णय क्रमांक अर्थसं -२०२०/प्र.क्र.६६५/अर्थ 3, दिनांक ०४.०५.२०२० व दिनांक 
२६.०५.२०२० मधील अटी व शर्तीची पुर्तता करण्यात यावी. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०२१६४९१२५४०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Umesh Narayan 
Chandiwade 


(उमेश चांदिवडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई. 
४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/ नागपूर . 
८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 
१०.प्रकल्प संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन, अकोला. 
११.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा) . 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


SIR निर्णय क्रमांकः योजना 3320/ प्र.क्र. ७४/१-ओ 


१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

१६. निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ae 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


